“श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा 
अंतर्गत जेजुरी येथील बाह्य वळण रस्त्याचा 
समावेश करण्याबाबत” मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : १४ मार्च, २०२४. 


वाचा: १) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, 

दिनांक ०४ जून, २०१५. 

2) नियोजन विभाग, झासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का. १४४४, 
दिनांक १९ जुले, २०१६. 

3) नियोजन विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६४/का.१४४४, 
दिनांक ०२ फेब्रुवारी, २०२२. 

४ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.४५/का.१४४४, 
दिनांक २८ जून, २०२२ 

५) जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, पुणे यांचे क्रमांक : नि-६ / 
आराखडा/ जेजूरी/ २०२४, दिनांक १३/०२/२०२४ चे पत्र. 

६) मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळील शिखर समितीची चक्राकार पध्दतीने 
दिनांक १३/०३/२०२४ रोजी प्राप्त झालेली मान्यता. 


प्रस्तावना: 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि-२०२१/प्र.क्र.४५/का.१४४४, दिनांक २८ जून, 


२०२२ अन्वये “श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामधील टप्पा-१ (भाग-१) व (भाग-२) 


मधील प्रस्तावित रुपये १०९.५७५६ कोटीच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तीक्षेवि-२०१५/प्र.क्र.६/का.१४४४, दि.०४.०६.२०१५ 


अन्वये राज्यातील तीर्थक्षेत्र, पर्यटनस्थळ परिसर विकास आराखडा अंतिम करणे व 


अंमलबजावणीसाठी धोरण/मार्गदर्ठाक तत्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. तसेच 


दिनांक १९.०७.२०१६ च्या शासन निर्णयान्वये यातील काही तरतूदी/निकष याबाबत 


स्पष्टीकरणात्मक सूचना निर्गमित करण्यात आल्या आहेत. 


०२. उपरोक्त झासन निर्णयातील तरतूदीनुसार अर्थसंकल्पीय भाषणात नमूद 


आंतराष्ट्रीय/राष्ट्रीय दर्जाची महत्वाची स्थळे, तीर्थक्षेत्रे परिसर विकास आराखडे यांची व्याप्ती व 


स्वरूप लक्षात घेऊन, संबंधित आराखडे नियोजन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. स्थानिक 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ 


पातळीवरील सर्व संबधितांशी चर्चा करून विकास आराखडा व त्यास लागणारा निधी याचा 


आराखडा जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील जिल्हास्तरीय कार्यकारी समितीने तयार करून 


तो मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीस सादर करण्यात येतो. 


उच्चाधिकार समिती विकास आराखड्यास मा.मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर 


समितीची मान्यता प्राप्त करून घेण्यासाठी शिफारस करते. 


०३. उपरोक्त वाचा क्र ५ येथील जिल्हानियोजन अधिकारी, पुणे यांच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने 


नमूद करण्यात येते की, मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) तथा पालकमंत्री पुणे यांच्या 


अध्यक्षतेखाली दिनांक १७.०२.२०२४ रोजी झालेल्या जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत “श्री क्षेत्र 


जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत जेजुरी येथील बाह्य वळण रस्त्याचा समावेश 


करण्याबाबतच्या” रूपये १०,६८,७५,१९०/- खर्चाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली आहे. 


जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे यांनी सादर केलेल्या आराखडयातील कामांमधील “Parking 


Area Work” या कामांतर्गत वाहनतळाच्या जागेचे काँक्रीटीकरण करण्यात येऊ नये अशा सूचनेसह 


रूपये १०,६८,७५,१९०/-किंमतीच्या कामाचा “श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास 


आराखड्यामध्ये” समावेश करण्यासाठी शिखर समितीसमोर मान्यतेसाठी सादर करण्याची 
शिफारस नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये स्थापन करण्यात आलेल्या मुख्य 
सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीच्या दि.११.०३.२०२४ रोजी झालेल्या बैठकीत 


करण्यात आली आहे. 


०४. श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याअंतर्गत जेजुरी येथील बाह्य वळण 


रस्त्याचा समावेश करण्याबाबत” नियोजन विभाग, शासन निर्णय दि.०४.०६.२०१५ अन्वये 


तीर्थक्षेत्र/पर्यटनस्थळ विकास आराखड्यास मान्यता देणेकरिता मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या 


अध्यक्षतेखालील स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समिती”ची दि.१३.०३.२०२४ रोजी चक्राकार 
पध्दतीने मान्यता घेण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय :- 


“श्री क्षेत्र जेजुरी गड तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा अंतर्गत जेजुरी येथील बाह्य वळण 
रस्त्याच्या रूपये १०,६८,७५,१९०/- किंमतीच्या प्रस्तावाचा WATT करुन* (रुपये 
१०९,५७,९६,०७०/- + रुपये १०,६८,७५,१९०/-) अशा एकूण १२०,२६,७१,२६०/- इतक्या 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ 


किंमतीच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली आहे. जेजुरी येथील बाह्य वळण 


रस्त्याच्या रूपये १०,६८,७५,१९०/- किंमतीच्या प्रस्तावाचा तपशिल खालीलप्रमाणे आहे : 


Sr.No. | Name Of Work Estimate Rs. 
mai Road Work 5,21,94,612.00 

२ Drainge/wall/Pipe culvert 2,46,56,057.00 

3 Road Furniture 16,23,847.00 

tof Connectiong Road 13,51,712.00 

4 Parking Area Work 52,14,549.00 
Total -A 8,50,40,777.00 

a) Royalty Charges 21,618.00 

b) Quality Control Testing Charges 5,52,600.00 


Total -B (a+b) 


8,56,14,995.00 


Add GST १८% (Of Total A) 


1,53,07,339.86 


Total (B+GST) 10,09,22,334.86 
Centage 8% (Of Total A) 34,01,631.08 
Computerisation 2% (Of Total A) 17,00,815.54 
Insurance 9% (Of Total A) 8,50,407.77 


Total 


10,68,75,189.25 


Say 


10,68,75,190.00 


०२. मा. मुख्यमंत्री महोदयांच्या अध्यक्षतेखाळीळ स्थापन करण्यात आलेल्या “शिखर समितीने” 


दि.१३.०३.२०२४ रोजी चक्राकार पध्दतीने दिलेल्या मान्यता दिल्यानुसार प्रशासकीय मान्यतेचे 


आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


03. 


श्री क्षेत्र जेजुरी तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यांतर्गत समाविष्ट करण्यात आलेल्या सदर 


कामाच्या अंमलबजावणीबाबत सर्व तरतूदी नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : तीक्षेवि- 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ 
२०२१/प्र.क्र.४५/का.१४४४, दिनांक २८ जून, २०२२ मधील मूळ आराखड्याच्या शासन निर्णयाप्रमाणे 


लागू राहतील. 


०४. सदर समाविष्ट कामाची अंमलबजावणी सन २०२३-२४ या वर्षापासून अंमलात येईल. सदर 


प्रस्तावातील कामांवर येणारा खर्च “मागणी क्र. ओ-१० मुख्यळेखाशीर्ष ५४५२, पर्यटनावरील 
भांडवली खर्च, ५३- मोठी बांधकामे, (००) (१३)(५४५२०१९६)कार्यक्रम” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात येईल. 


०५. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३१४१६०१३५६५१६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by MILIND RAGHUNATH KULKARNI 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PLANNING 
MILIND RAGHUNATH err 


2.5.4.20=438fa70bb728385b5c8 1 bde24450c1 1d5ce0d99ed18a61fb5b1 
ra, 


685722e2c2c03, postalCode=400032, st=Maharashtr 
K U L KA R N | serialNumber=DB6FB8A 1 DB6A8793024B0C8728EB79AB35DD0CAE14D 
DA9621D73EA4347C7856A, cn=MILIND RAGHUNATH KULKARNI 
Date: 2024.03.14 16:11:02 +05'30' 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री ह्यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई, 

३. मा. उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

४. मा. उपमुख्यमंत्री (गृह व जलसंपदा) यांचे खाजगी सचिव, मुंबई, 

५. मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, (सर्व ) 

६. मा. विरोधी पक्षनेता, विधान परिषद/ विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
७. मा. संसद सदस्य /विधानसभा/ विधान परिषद सदस्य, (सवी 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 

९. अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, (सवी 

१०. प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१,मुंबई, 

११. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-२, नागपूर, 
१२. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

१३. महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई. 

१४. विभागीय आयुक्‍त, पुणे विभाग, पुणे 

१५. जिल्हाधिकारी, पुणे. 

१६. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

१७. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. 

१८. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२४/प्र.क्र.२७/का.१४४४-अ 


१९. मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी, पुणे 


२०. मुख्य अभियंता,जळलसंपदा विभाग, पुणे 

२१. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, पुणे 

२२. कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद पाणी पुरवठा विभाग, पुणे 
२३.विभागीय अभियंता, उप वनसंरक्षक, भारत सरकार. 

२४. संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालय संचालनालय, मुंबई. 
२५. उप संचालक, पुरातत्व विभाग, येरवडा, पुणे 

२६. मुख्याधिकारी, जेजुरी नगर परिषद, पुणे 

२७. निवड नस्ती (का.१४४४-अ), नियोजन विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


